मॉर्डन शिक्षण प्रसारक मंडळ, गेवराई, जि.बीड 
संचलित स्व.किसनाबाई बन्सीलालजी संचेती 
माध्यमिक विद्यालय, वैजापूर, जि.औरंगाबाद या 
शाळेचे कनकसागज, ता.वैजापूर, जि.औरंगाबाद 
येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ARIMA ३३२०/प्र.क्र.४२०/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा: 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ २०१२/(५९/१२) माशि-२, 
दिनांक ३१ जुलै, २०१३. 

संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे क्र.शिउसंऔ/मावि-१/ 
१२४४/४५/२०१९-२०, दिनांक १४ जून, २०१९ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

मॉर्डन शिक्षण प्रसारक मंडळ, गेवराई, जि.बीड (अल्पसंख्यांक संस्था) संचलित स्व.किसनाबाई 
संचेती माध्यमिक विद्यालय, वैजापूर, जि.औरंगाबाद या मराठी माध्यमाच्या अंशात: अनुदानित माध्यमिक 
शाळेचे, कनकसागज, ता.वैजापूर, जि.औरंगाबाद येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त झाळेची सध्याची इमारत अत्यंत जीर्ण झाल्याने व भौतिक सुविधांचा अभाव असल्याने 
स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील 
अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे. :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आव्यक राहील. 
(२) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवऱयक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(8) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे fas 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : Wan ३३२०/प्र.क्र.४२०/एसएम-१ 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी सदर शाळेच्या 
स्थलांतराबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत 
करावे. 


सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०११३२०२२५८२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digit jundhe 
+ i DN: ernment jaharashtra, ou=School 
favin aj araMm £&- ports Department, postalCode=400032, 
st= 
25: f306de2810214ec2ea330d9daeaS9f1d3F45fa 
af10d1 


९92 E 
M U n d h e seri \c78036626ec580d66c0ac502d43.af5f670bSba 
13f51213ad07 1acd53714a284, cn=Pravin Rajaram Mundhe 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
३. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 
४. अध्यक्ष/ सचिव, मॉर्डन शिक्षण प्रसारक मंडळ, गेवराई, जि.बीड 
५. निवडनस्ती ( एसएम-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


